तिर्थक्षेत्र पंढरपूर येथील आषाढी एकादशी यात्रा सन 
२०२४ करीता मानाच्या Io पालख्यांसोबत येणाऱ्या 
दिंड्यांना प्रती दिडी रु.२०,०००/- इतके अनुदान 
वितरणास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०२ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- 9) मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील दि.१४.०६.२०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त, नगर विकास 
विभाग, शासन पत्र क्र.बैठक-२०२४/प्र.क्र.२१८/नवि-१८, दि.२२.०६.२०२४ 

नगर विकास विभाग, शासन आदेश क्र.बेठक-२०२४/प्र.क्र.२१८/नवि-१८, दि.२२.०६.२०२४ 

शासन पत्र सममांक दि.२४.०६.२०२४ व दि.२६.०६.२०२४ 

विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र.साप्र/२/आरआर/३३८/२०२४, दि.२५.०६.२०२४ 

शासन निर्णय समक्रमांक दि.०१.०७.२०२४ 

विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र.साप्र/२/आरआर/३५७/२०२४, दि.०२.०७.२०२४ 

शासन ज्ञापन समक्रमांक दि.०३.०७.२०२४, दि.१५.७.२०२४, दि.२४.७.२०२४, दि.१६.८.२०२४ व 
दि.२२.८.२०२४ 

८) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र.साप्र/२/आरआर/३६१/२०२४, दि.०४.०७.२०२४ 

९) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र.साप्र/२/आरआर/४१७/२०२४, दि.२२.०७.२०२४ 

१०) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र.साप्र/२/आरआर/४२६/२०२४, दि.२६.०७.२०२४ 

११) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र.साप्र/२/आरआर/४५६/२०२४, दि.०९.०८.२०२४ 

१२) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र.साप्र/२/आरआर/४७३/२०२४, दि.२३.०८.२०२४ 


२ 
३ 
४ 
4 
& 
9 


a a el a a a) 


ज्ञापन :- 

मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दि.१४ जून, २०२४ रोजी पार पडलेल्या बैठकीत तिर्थक्षेत्र पंढरपूर 
येथील आषाढी एकादशी यात्रा सन २०२४ करिता मानाच्या १० पालख्यांसोबत येणाऱ्या प्रत्येक दिंडीला 
रु.२०,०००/- इतके अनुदान सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत देण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.५ येथील 
दि.०१.०७.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार विभागीय आयुक्त, 
पुणे यांच्या दि.०२.०७.२०२४ रोजीच्या प्रस्तावान्वये तिर्थक्षेत्र पंढरपूर येथील आषाढी एकादशी यात्रा सन २०२४ 
करिता मानाच्या १० पालख्यांसोबतच्या १०१७ दिंड्यांना संदर्भाधीन दि.०३.०७.२०२४, दि.१५.७.२०२४, 
दि.२४.७.२०२४, दि.१६.८.२०२४ व दि.२२.०८.२०४ रोजीच्या शासन ज्ञापनान्वये निधी वितरणास मान्यता देण्यात 
आली आहे. आता विभागीय आयुक्त, पुणे यांनी दि.२३.०८.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये श्री भक्‍त शिरोमणी नामदेव 
महाराज फड संस्थान, पंढरपूर पालखी सोहळ, पंढरपूर या पालखी सोहळ्यासोबतच्या एकूण ४३ दिंड्यांची यादी 
सादर केली असून या ४३ दिंड्यांना प्रती दिंडी रु.२०,०००/- (अक्षरी रुपये वीस हजार फक्त) याप्रमाणे एकूण 
रु.८,६०,०००/- (अक्षरी रुपये आठ लाख साठ हजार फक्त) इतके अनुदान वितरीत करण्यास झासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. (श्री भक्‍त शिरोमणी नामदेव महाराज फड संस्थान, पंढरपूर पालखी सोहळ, पंढरपूर या पालखी 
सोहळ्यासोबतच्या ४३ दिंड्यांची यादी सोबतच्या परिशिष्ट-अ प्रमाणे) 
२. विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्या दि.०२.०७.२०२४, दि.०४.०७.२०२४, दि.२२.७.२०२४, दि.२६.७.२०२४, 
दि.९.८.२०२४ व दि.२३.०८.२०२४ रोजीच्या पत्रांन्वये मानाच्या १० पालखी पालख्यांसोबतच्या १०६० दिंड्यांची 


झासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 


माहिती प्राप्त झाली असून उर्वरित मानाच्या पालख्यांसोबतची माहिती प्राप्त झाल्यानंतर त्या दिंड्यांना निधी वितरीत 
करणेबाबत शासन ज्ञापन निर्गमित करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल. 
३. दिंडी प्रमुखांच्या खात्यावर निधी जमा करण्याच्या कार्यवाहीसाठी आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा VPDA 
प्रणालीस सूट देण्यात येत आहे. एम.टी.आर.३१ वर देयके सादर करण्यास व झासन निर्णय दि.१७.४.२०१५ मध्ये 
नमूद मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च करण्यास तसेच देयकांसोबत उपप्रमाणाऐवजी या शासन निर्णयासोबत जोडण्यात 
आलेल्या लाभार्थ्याच्या यादीवर Pass for payment करुन देयके कोषागारामध्ये सादर करण्यास याद्वारे विशोष 
बाब म्हणून मंजूरी देण्यात येत आहे. 
४. एम.टी.आर.३१ वर देयके सादर करण्यास मंजूरी देण्यात आली असल्यामुळे दरपत्रकाची साक्षांकित प्रत 
जोडण्याची अट व माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाची मान्यता घेण्याची तसेच देयकांसोबत जाहिरातीचा 
आकार विहित आकार दर्शविणारे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे पत्र व तिसरी प्रत माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालयास पाठविण्याची अट आणि देयकांसोबत उपप्रमाणाऐवजी या शासन निर्णया सोबत जोडण्यात 
आलेल्या लाभार्थ्यांच्या यादीवर Pass for payment करुन देयके कोषागारामध्ये सादर करण्यास याद्वारे विशोष 
बाब म्हणून मंजूरी देण्यात आली असल्याने सदर लाभार्थ्यांच्या यादीलाच उपप्रमाणक म्हणून ग्राह्य धरण्यास मंजूरी 
देण्यात येत आहे. सदर प्रकरणी जाहिराती संबंधीत उपरोक्‍त सर्व अटी शिथिल करण्यात येत आहेत. 
५. यासाठी होणारा खर्च हा “मागणी क्र.एन-३ मधील लेखाशिर्ष २२३५बी३६१, २६-जाहिरात व प्रसिध्दी” या 
उद्दिष्टाखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. सदरील योजेनेसाठी निधी 
वितरणास उपायुक्‍त सामान्य प्रशासन, पुणे विभाग, पुणे यांना “नियंत्रक अधिकारी” तसेच तहसिलदार सामान्य 
प्रशासन, पुणे विभाग, पुणे यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” एक वेळची बाब म्हणून घोषित करण्यात आले 
आहे. तसेच सदर अनुदानाची रक्‍कम कोषागारातून आहरित करण्यासाठी तहसिलदार सामान्य प्रशासन, पुणे 
विभाग, पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. 
६. सदर ज्ञापन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
दि.१७.४.२०१५ वित्तीय अधिकर नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-१ उपविभाग-२, मधील अ.क्र.८, नियम क्र.१७, नुसार 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.६१८/२०२४/व्यय-१४, दि.२९.०६.२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९०२१७२८१५०४२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

PRASHANT fe eg जीती 


2.5.4.20=759e87fbd 1 e68c290a7221620636ede8425d6a870aa0240 
f18d726b6c8e6b832, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=5599270E38B296E5E5D814FF5976561A3EC66D875 
AEB425D735E1D7C12140929, cn=PRASHANT PUNDLIK WAGH 


Date: 2024.09.02 17:33:45 +05'30' 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 


५. आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र १/ २ मुंबई / नागपूर 
७. अवर सचिव, रोखझाखा, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. मा. श्री. अक्षयमहाराज भोसले, सातारा, प्रदेशाध्यक्ष, शिवसेना धर्मवीर अध्यात्मिक सेना, महाराष्ट्र 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१२. नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/विघयो) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 


शासन ज्ञापन क्र. बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प,दि.०२.०९.२०२४ रोजीचे 
परिशिष्ट “अ 
श्री.संत नामदेव महाराज (जन्मस्थान) मंदिरे समिती, पंढरपूर 
अ.क्र दिंडीचे नांव दिंडी प्रमुखांचे नाव 
| श्री संत नामदेव महाराज आषाढी वारी श्री.मुरारी मुकुंद नामदास 
पालखी सोहळा- फडावर येणाऱ्या 
२ दिंडया श्री.केदार कृष्णदास नामदास 
३ श्री.भाऊसाहेब त्र्यंबक म्हस्के 
४ श्री.पोपट प्रभु घुले 
षु श्री.हणमंत रामलिंग सगर 
६ श्री.बापू कृष्णा होवाळे 
७ श्री.सुरज महादेव चव्हाण 
८ श्री.नामदेव देविदास औसेकर 
९ श्री.निवृत्ती उध्दव मरडे 
।_१० | श्री.कृष्णा पांडूरंग गांडूळे 
।_११ | १ श्री.संतिठा धोंडोपंत पंचाभाई 
१२ श्री.पौपट रामहरी भोसले 
१३ श्री.डावाजी नामदेव तरसे 
१४ श्री.एकनाथ ह जाधव 
१५ श्री.मारूती द धनवडे 
१६ श्री.विठ्ठल hard नामदास 
१७ श्री. अमेय अजित शिदे 
१८ श्री.प्रशांत अरूण काकडे 
१९ श्री. बिरूदेव पांडूरंग ठेंगिल 
२० श्री.महेश मारूती माने 
२१ श्री.श्रीहरी Hard नामदास 
२२ श्री.आदित्य सोपान नामदास 
23 श्री.भावार्थ ज्ञानेश्वर नामदास 
२४ श्री.एकनाथ तुळशीदास नामदास 
२५ श्री.बापू रामा ताड 
२६ श्री.सतिष दिगंबर माने 
२७ श्री .पवन ज्ञानोबा बिरादार 
२८ श्री.प्रकाश यडावंत Bre 
२९ श्री.विजय मोहन देवरे 
३० श्री.निवृत्ती माधव नामदास 
३१ श्री.पौपट कालीदास जमदाडे 
३२ श्री.लक्ष्मण उमराव गडदे 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 


झासन ज्ञापन क्र. बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प,दि.०२.०९.२०२४ रोजीचे 
परिशिष्ट “अ 


श्री.संत नामदेव महाराज (जन्मस्थान) मंदिरे समिती, पंढरपूर 


दिंडीचे नांव दिंडी प्रमुखांचे नाव 


33 


२४ 


३५ 


३६ 


30 


3¢ 


38 


९४० 


४१ 


४२ 


श्री.रामचंद्र हणुमंता मुळे 
श्री.संतोष विठ्ठल शिदे 
श्री.स्वप्नील दिलीप अहिरे 
श्री.प्रदिप धुळदेव ढेरे 
श्री.संतोष रामचंद्र सलगर 
श्री.हनुमंत चंद्रकांत जाधव 
श्री.संतोष हरिबा पाटील 
श्री.बाळू भैरू जाधव 
श्री.अनिल वसंत HR 
श्री.हनुमंत अशोक जगदाळे 


83 


श्री.क्रतिक हिमतराव पवार 


Digitally signed by PRASHANT PUNDLIK WAGH 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL 


JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=759e87fbd 1 e68c290a7221620636ede8425d6a870aa 
0240f18d726b6c8e6b832, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=5599270E38B296E5E5D814FF5976561A3EC66 
D875AEB425D735E1D7C12140929, cn=PRASHANT PUNDLIK 
WAGH 


Date: 2024.09.02 17:34:09 +05'30° 


पृष्ठ 4 पैकी ५ 


